PAR Hal लघुबंधारा प्रकल्प तालुका वणी, जि. 
यवतमाळ मुख्य कालव्यावरील मातीकाम व 
बांधकामाच्या विशेष दुरुस्ती व पुन:स्थापनेच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रमा-२०१८/ (प्र.क्र. ४४३/२०१८)/ सि.व्य.(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई४०००३२, 
दिनांक: ०५/०२/ २०१९. 


वाचा:- १. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपुर यांचे पत्र GH. 
१०९३०/विपाविम/कातां-३(१)/२०१८दि.०३/११/२०१८ 

२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

३. शासन निर्णय - संकीर्ण-२०१६/(२७/२०१६)/लपा-२, दि.२६/०५/२०१७. 
प्रस्तावना:- 

कुंभारकिन्ही बंधारा लघु प्रकल्प हा ता. वणी जि.यवतमाळ येथे कुंभारकिन्ही गावाजवळील स्थानिक 
नाल्यावर आहे. सदर प्रकल्पाचे स्थळ मानचिन्हावरील WRT १९ ६० ०५ अक्षांडा ७८ ५८ ०० वर आहे. 
सदर प्रकल्पाचे बांधकाम सन १९६३ मध्ये पूर्ण झाले सन १९६२-६३ पासून प्रत्यक्ष सिंचनास सुरुवात झालेली 
आहे. हा प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापनास सन १९६४ मध्ये हस्तांतरीत करण्यात आला. प्रकल्पाच्या बंधा-याची 
लांबी ८६.९० मी. असून उंची ३.४० मी. आहे. प्रकल्पास १ डावा मुख्य कालवा असून त्याची लांबी ४.८० कि.मी. 
आहे. त्याची विसर्ग क्षमता ०.१६५ घमी/सेकंद इतकी आहे. प्रकल्पाचे एकूण समादेश क्षेत्र २०२ हेक्टर लागवडी 
योग्य क्षेत्र १८२ हेक्‍टर व सिंचन क्षेत्र १६४ असून सिंचन क्षमता १६४ हेक्‍टर आहे. प्रकल्पीय अहवालानुसार 
खरीप व रब्बी हंगामात सिंचन करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानुषंगाने सद्य:स्थितीत या प्रकल्पावर सरासरी १६ 
हेक्‍टर क्षेत्रास सिचन करण्यात येत आहे. कालव्याची वितरण प्रणाली मातीमधील असून काही भागात कालवा 
भराव भागातून गेलेला आहे. त्यामुळे त्या भागात कालवा सतत पाझरत असतो. कालवा वितरण प्रणालीचे 
कामास ५५ वर्षाचा कालावधी झाल्यामुळे त्यावरील बांधकामाची तुटफुट झालेली आहे. कालवा हा काळ्या 
मातीमधुन असल्यामुळे गाळ साचतो व भराव भागातून कालवा फुटतो. सिंचनाच्या दृष्टीने काही प्रमाणात 
डागडुजी करुन सिंचन केल्या जाते. इत्यादी कारणामुळे कालव्याचा विसर्ग कमी होऊन पुच्छ भागापर्यंत पाणी 
पोहचु शकत नाही. त्यामुळे इजासन गाडेगाव व परसोडा येथील शेतकरी दरवर्षी सिंचनापासून वंचित 
आहेत.सदर कामाची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पाणी वापरसंस्थेने व लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी 
वेळोवेळी केलेली हो.या अनुषंगाने शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये विभागास देण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सदर कामाकरीता विशेष दुरुस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


कुंभारकिन्ही बंधारा प्रकल्प तालुका वणी ,जि. यवतमाळ कालवा वरील मातिकाम व बांधकामाचा 
विशेष दुरुस्ती अंतर्गत रु. ४१,१९,४०३/-,स्वामित्व शुल्क २,०२,६७८/-, १०% अनुषंगिक व १ टक्का 
वर्कचार्ज एस्टॅंब्लीशा्मेट व १२%जीएसटी खर्च रु.९,४७,४६२/- , अशा एकूण रु.५२,६९,५४३/- (रू. बावन लक्ष 
एकोणसत्तर हजार Waal THOM फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०१८/ (प्र.क्र. ४४३/२०१८)/ सिं.व्य.(कामे) 


विभागास दिलेल्या आधिकारान्वये व आं.वि.स. व उ.स. यांच्या सहमतीने खालील अटींच्या अधिन राहून 
सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


न; 


टु. 


Go 


११, 


शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/सिं.व्य.(कामे), ०१.०१.२०१५ मधील मागदर्शक 
सूचनांचे पालन करणे अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे महामंडळावर बंधनकारक आहे. 


शासन पत्र दि.०४/०६/२०१६ अन्वये तपासणी सूचीतील मुद्दे, आर्थिक निकष मा. राज्यपाल यांच्या 
निर्देशानुसार १०% मर्यादेत निधी खर्च करणे, दायित्व निर्मिती मर्यादेत राहण्यासाठी कामाचे दोन 
वर्षाचे नियोजन करणे याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहील. 


. तांत्रिक मान्यतेपूर्वी बांधकामाचे सविस्तर सर्वेक्षण व संकल्पनावर आधारित तरतूद करण्याची संपूर्ण 


जबाबदारी महामंडळाची राहील. 


अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे / संकल्पने दरसूची बाह्यबाबी व वहन अंतरे तपासून 
अंदाजपत्रकास सक्षमस्तरावर तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी.कोणत्याही परिस्थितीत भविष्यात 
परिमाण वाढ वा खर्चात वाढ होणार नाही,याची खात्री करावी. 

पाणी वापर सदस्यांना विश्वासात घेऊनच आवश्‍यक तरतूद करणे. प्रकल्पावरील पाणी वापर 
संस्थेकडे संपूर्ण लाभक्षेत्र हस्तांतरणाचे नियोजन काम सुरु करण्यापूर्वी करावे, कामे पूर्ण 
झाल्यानंतर संपूर्ण लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थेस हस्तांतरण करावे याची जबाबदारी अधीक्षक 
अभियंता यांची राहील. 


. माती कामे व गवत झाडे / झुडपे काढण्याची कामे जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी संघटनेकडे 


उपलब्ध ABN करावीत. 


प्रस्तावीत कामांमुळे खोदकाम/ तोडफोड उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण वापर करुन 
बचत साधावी. 


. कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यात 


यावा. 


सदरची कामे पूर्ण होईपर्यंत त्रैमासिक प्रगती अहवाल शासनास सादर करावा. काम पूर्ण 
झाल्यानंतर त्याबाबतचा पूर्णत्व अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. 


. विषयांकित प्रमा अंदाजपत्रकातील तरतूदी, दर , वहनअंतर ,संकल्पन व इतर तांत्रिक निकष 


याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांची राहील. 


सदर प्र.मा. अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित 
शासन निर्णय, ७/४७ ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा 
कार्यपध्दत याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०१८/ (प्र.क्र. ४४३/२०१८)/ सिं.व्य.(कामे) 


प्रस्तावित कामासाठी होणाराखर्च ४७०२ लघु पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (११) विदर्भ प्रदेश, 
(११) (09) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली BSH (४७०२ ७४९९))या लेखाशीर्षाखाली 
करावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६/२७/२०१६/लपा-०२, दि.२६/०५/२०१७ मध्ये विहित केल्यानुसार विशेष 
दुरुस्ती कामांच्या खर्चाबाबतीत रू. ५.०० कोटी पर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार आं.वि.स व उ.स. 
यांच्या सहमतीने जलसंपदा विभागास प्रदान केले आहेत त्यानूसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिं.व्य.(कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही क्र. १६ 
सन २०१८-१९ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०५१४४७१०७७२७ असा आहे.हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Rohit Ramesh Pol 


Ro h it Ra mes h DN: CN = Rohit Ramesh Pol, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = Water Resources 
P 0 | Department 

Date: 2019.02.05 14:58:41 +05'30" 


(रो. र. पोळ) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय. 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
४. मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
५. मा.विरोधीपक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.विरोधीपक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१०. सचिव(जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
१२. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
१३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
१४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती , 
१५. आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ , 
१७. सिं.व्य. (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमा-२०१८/ (प्र.क्र. ४४३/२०१८)/ सिं.व्य.(कामे) 


शासननिर्णयक्रमांक:प्रमाप्र-२०१८/ (प्र.क्र.४४३/२०१८)/ सिं.व्य.(कामे),दि. ०५/०२/२०१९ चे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 

अ.क्र. तपशिल रक्‍कम रु. लक्ष 
१ मातीकाम ४,३७,८३०/- 
२ धरण सुरक्षितता १०,८५,३७३/- 
3 बांधकाम पुन:स्थापना २१,६१,७८९/- 
४ अस्तरीकरण ४,३४,४११/- 
५ एकूण ४१,१९,४०३/- 
g स्वामित्व शुल्क २,०२,६७८/- 
9 एकूण (4+&) ४३,२२,०८१/- 
८ (१२% जीएसटी) ४,९४,३२८/- 
९ एकूण (७--८) ४८,१६,४०९/- 
an १ टक्का वर्कचार्ज WEA . ४१,१९४/- 

११ एकूण (९--१०) ४८,५७,६०३/- 
१२ १०% अनुषंगिक खर्च ४,११,९४०/- 
१३ एकूण प्रस्तावाची किंमत(११--१२) ५२,६९,५४३/- 


Rohit Ramesh 


Pol 


Digitally signed by Rohit Ramesh Pol 
DN: CN = Rohit Ramesh Pol, C = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 

Date: 2019.02.05 14:59:00 +05'30' 


(रो. र. पोळ) 
शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


IN, S = 


